अकोला जिल्हयातील तालुका कृषि 
अधिकारी, बाळापूर आणि पातूर कार्यालय 
उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला 
कार्यालयास जोडणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१८८/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

तारीख: २५ जुन, २०२१. 

वाचा:- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि १२०८/प्र.क्र.9२/१५-अ, 

दि.२२/०५/२००९. 
२) आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र. कृुआआ-२०२१/उविकृअ/पुनर्रचना/अकोला 
/१६४९८/मबवि/२०२१, दि. २४/०५/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागाचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला 
आहे. सदर आकृतीबंधानुसार तालुका कृषि अधिकारी, पातूर व बाळापूर या कार्यालयांसाठी 
उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय हे अकोट येथे आहे. तालुका कृषि अधिकारी, बाळापूर व पातूर 
येथील शेतकऱ्यांना होती विषयक कामासाठी अकोट उपविभागात जावे लागते. बाळापूर तालुका 
अकोट पासून ७० कि.मी. व पातूर तालुका ८० कि.मी. दूर असल्याने ते शहोतकऱ्यांसाठी गैरसोईचे आहे. 
त्यातही दोन्ही तालुक्यातील गावांचा विचार केल्यास बहुसंख्य शोतकर्‍यांना अकोट उपविभागीय 
कार्यालय हे खूप अंतरावर असल्यामुळे संपर्काच्या दृष्टीने होतकर्‍यांना जिकरीचे व त्रासाचे तसेच 
आर्थिक दृष्टया देखील परवडणारे नसून, अत्यंत गैरसोईचे आहे. त्यामुळे शहोतकऱ्यांची शेतीविषयक 
कामे प्रभावित होत आहेत. अकोल्या पासून बाळापूर तालुका ३० कि.मी. तर पातूर तालुका २६ कि.मी. 
दूर आहे. बाळापूर व पातूर तालुक्‍यातील शेतकऱयांना अकोला तालुका नजिकचा असल्याने 
शेतकऱ्यांची ये-जा अकोला शहरात नेहमी होत असते. त्यामुळे हे दोन्ही तालुके अकोला उपविभागास 
जोडण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

अकोला जिल्हयातील तालुका कृषि अधिकारी, बाळापूर व पातूर कार्यालये उपविभागीय 
कृषि अधिकारी, अकोला कार्यालयास जोडण्याबाबत खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यास प्रस्तुत शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. अकोला जिल्हयातील उपविभागांच्या फेररचनेनंतर अकोला व 
अकोट उपविभागीय कार्यालयांतर्गत खालील तालुके व मंडळांचा समावेश राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१८८/१प५ओ 


अ. | उपविभागीय तालुका मंडळ मंडलांची 
क्र. संख्या 
। अकोला अकोला अकोला-१, अकोला-२, बोरगांव मंजू ३ 
बार्शीटाकळी | बार्शीटाकळी, महान, पिंजर ३ 
मुर्ताजापूर  । मू्तीजापूर, सिरसो, कुरूम ३ 
बाळापूर बाळापूर, उरब (बु) २ 
पातूर शिराळा, चानी २ 
एकूण १३ 
२ | अकोट अकोट अकोट-१, अकोट-२, चोहट्टा ३ 
तेल्हारा तेल्हारा, हिवरखेड, अडसूळ ३ 
एकूण 
एकूण जिल्हा १९ 
2. प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये अकोला उपविभांतर्गत बाळापूर व पातूर तालुक्यांचा VATA 


केल्यानंतर अकोला व अकोट उपविभांतर्गत समाविष्ठ तालुक्‍यातील गावे संख्या, भौगोलीक क्षेत्र, 


पेरणीलायक क्षेत्र व होतकरी कुटूंब संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 


अ. | उपविभाग । समाविष्ठ समाविष्ठ | भौगोलीक |। पेरणीलायक क्षेत्र | होतकरी 
क्र. तालुके गांवे क्षेत्र (हे) (हे) कुटूंब 
el अकोला अकोला २०५ ११०११९ ९६९१४ ३४६४३ 
बार्शीटाकळी | १५८ ७८२४८ ६३३१८ १६४४१ 
मुतीजापूर | १६३ ७९६०३ ५६३०९ २२५७२ 
बाळापूर नि ६६८८८ ६०२११ २४०९० 
पातूर ९९ ७०११६ ४७४२६ १६४६३ 
एकूण ७३६ ४०४९७४ ३२४१७८ ११४२०९ 
२. । अकोट अकोट १८२ ७९५३९ ७२१४३ २५९१८ 
तेल्हारा १०८ ५८२३२३१ ५५४६३ २२४३२ 
एकूण २९० १३७८७० | १२७६०६ ४८३५० 
एकूण जिल्हा | १०२६ ५४२८४४ ४५१७८४ १६२५५९ 
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे 
कृपया पहावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१८८/१५ओ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२५१२०६०८४८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Amol Nilakanth (000111. 


5.4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fb0deSb35a79c1cf6 
9a588f212b260. 


Sakharkar al 
(अ.नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. सचिव ( कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ,, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
५. विभागीय कृषि सह संचालक, अमरावती ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे 

६. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

७. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला. ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे 

(अ 

९ 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला व अकोट. ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे 
निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


